वाचा : 


महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या 
आस्थापनेवरील २७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसएचआरसी-०३२९/प्र.क्र.३७/पोल-१४ 
QU मजला, मंत्रालय,मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २२ मार्च, २०२४. 
१) शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.एसएचआरसी-०३२९/प्र.क्र.३७/पोल-१४, दि. २६.०९.२०२३ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि. २१.०२.२०२४. 
3) महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांचे पत्र क्र.रामाहआ/प्रशा(१/न.क्र.६२-ए/ 
अपमु/३/२०२४/४६०, दि. १५.०३.२०२४. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई, यांच्या आस्थेपनेवरील २७ अस्थायी पदांना 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि. २६.०९.२०२३च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०९.२०२३ पासून ते दि. 
२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.३ 
येथील दिनांक १५.०३.२०२४ च्या पत्रान्वये सदर २७ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत शासनास विनंती 
केली असून, कोणतेही पद सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे. सदर बाब विचारात घेता, उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र. २ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 
२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारातंर्गत खालीलप्रमाणे २७ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पद पदनिर्मितीचा शासन निर्णय क्रमांक 
संख्या 
(१) (२) (3) (४) 
शि अधीक्षक =a एचआरसी-१०९९/३७६/पोळल-१४, दि.१५/०७/२००० 
२ | सहायक =o वरीलप्रमाणे. 
३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | १ | वरीलप्रमाणे. 
४ | शिपाई 1१ वरील प्रमाणे. 
५ | वाहन चालक २ वरीलप्रमाणे. 
६ | विधि सहायक | १__| एचआरसी-१३२०००/संकीर्ण-३५/पोल १४, दि.१३/९/२००१ 
लिपिक २ वरीलप्रमाणे. 
लेखापाल Lae || वरीलप्रमाणे. 
बिल लिपिक शि वरील प्रमाणे. 
renee | स्वीय सहायक २ वरीलप्रमाणे. 
lead १ | वाहनचालक | एचआरसी-१३२०००/संकीर्ण-२३/पोल-१४, 
दि.१३/०९/२००१ 
१२ | शिपाई ३ वरीलप्रमाणे. 
१३_ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | १ | एचआरसी-११२००२/२८१/पोल-१४, दि . ३०/३/२००४ 
१४ । लिपिक 1१ वरीलप्रमाणे. 
१५ । लेखा अधिकारी [| एचआरसी-०१०२/प्र.क्र.३२/पोळ-१४, FE.08/ 08/2093 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचआरसी-०३२९/प्र.क्र.३७/पोल-१४ 


१६ । लिपिक ३ वरीलप्रमाणे. 
१७ | कक्ष अधिकारी शि एसएचआर-०१०९/१६१६/प्रक्र.१३७/पोल- 
१४,दि.२१/०१/२०१२ 
१८ | सहायक 1१ वरीलप्रमाणे. 
१९ | प्रबंधक 1 १__| वरीलप्रमाणे. 
२० | सहायक प्रबंधक pa | शा. नि. दि.०६.१०.२०२२ अन्वये पुर्नजिवीत करण्यात आले. 
एकूण २७ 


२. हा शासन निर्णय, aM, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. 29.02.2028 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सक्षम प्राधिकाऱयाच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


जे. 


सदर शासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३२२१५०२५९६९२९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAHUL VIJAY KULKARNI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=019d1a40755cacf50cb371c432c67afaec7da5aad928d966 
ad4270c6a4f1ac39, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KU | KA R N | serialNumber=31493D4A6291F531ED8FD00972CCBFA0376623C7 
F6C38C3B848BFBE06685A219, cn=RAHUL VUAY KULKARNI 
Date: 2024.03.22 15:14:04 +05'30' 
(राहुल कुलकर्णी) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


१. सचिव,महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य,९ हजारीमल सोमानी मार्ग, मुंबई ४००००१. 


. लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, महाराष्ट्र राज्य, ९ हजारीमल सोमानी मार्ग, 


मुंबई ७००००१ 


. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता)-१ मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. afer a लेखा अधिकारी, मुंबई. 


कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (आपुक),मंत्रालय,मुंबई. 


७. कार्यासन अधिकारी, (अर्थसं-१), गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
८. निवड फाईल, पोलळ-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


